उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद 
मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील ९ ट्रामा 
केअर सेंटरयेथील १३५ अस्थाई पदे 
पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, कॉम्पलेक्स बिल्डींग, 
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १८ जून, २०१८. 


वाचा 
१) शासननिर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.६२/आरोग्य-४, 
दि.१६.०२.२०१८. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/ 


ट्रामा केअर सेंटर/अपदे/सन१८-१९/६५०५-०६/१८, दि.०४.०६.२०१८. 


— 


2 
3 


ब.“ ~S 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांच्या अधिनस्त ९ ट्रामा केअर सेंटर येथील १३५ अस्थाई 
पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०१.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. याशासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांच्या अधिनस्त ९ STAT केअर सेंटर 
येथील यासोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र अ” मधील १३५ अस्थाई पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून 
दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्‍त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भक्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


x 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ८००-इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना-राज्य 
योजनातंर्गत योजना, (०१)(४५)- SAT केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० जी 
२९८) (अनिवार्य खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११००४३१३३१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p fa d | M postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V e 9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

१6३, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.06.18 11:31:16 +05'30' 


(प्रमो.बळलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, परभणी/ औरंगाबाद/जालना/हिंगोली 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/औरंगाबाद/जालना/हिंगोली. 
१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी/औरंगाबाद/जालना/हिंगोली 
११. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
92. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


) 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मडंळातील ट्रॉमा केअर युनिट मधील १३५ अस्थाई पदे दि. १/३/१८ ते २८/२/१९ पर्यंत चालू ठेवणेबाबतचे 
प्रस्ताव 


विवरण पत्र अ 


SH |तात्पुरते पद ज्या पदनाम पदांची पदाची वेतनश्रेणी 
शासन निर्णयाहवारे संख्या 
र निर्माण केले त्याचा 
7 wt fra. व दि. 


2S See 0 Ee ee ee ed 
ट्रॉमाः केअर सेटंर पाचोड जिल्हा औरंगाबाद 


ज्या शासन निर्णयाद्वारे 
पद पुढे चालू ठेवण्यात 
आले तो शा.नि.क. व 
दि. 


पदे पुढे चालू ठेवणे 
बाबत समर्थन. 


१५६००-३९ १००(५४००) अपघात झालेल्या 
अपदे-२० १७/प्र.क़. २२१० वै.से.व सा.आ. | रुग्णांना आरोग्य:| 
६२/आरोग्य-४ दि. ,०६-सा.आ., सेवा देण्यासाठी 
/०२/१८ cog किमान गरजा | पदे चालू ठेवणे 
वर न कार्यक्रम, पंचवार्षिक आवश्यक 
योजनातंर्गत योजना / 
राज्य योजनातंर्गत 


००-२०२००७ ०० योजना, (०१) (र्ल 
ट्रॉमा केअर युनिटची 
३ 


स्थापना महारष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


R |४४४०-७४४०( १३००) 


F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 Page 1 


G6 


2018: 


विवरण पत्र अ 
पदाची वेतनश्रेणी 


ज्या दिनांका 
पासुन पदे पुढे 

चालू ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक 


ज्या शासन निर्णयाद्ववारे 
पद पुढे चालू ठेवण्यात 
आले तो a fa. व 


पदे पुढे चालू ठेवणे 
बाबत समर्थन. 


१५६००-३९१००(५४००) mm fra. १/३/ १८ मागणी कृ.आर-१ ।|अपघात झालेल्या 
अपदे-२० १७/प्र.क़. २२१० वै.से.व सा.आ. | रूग्णांना आरोग्य 
६२/आरोग्य-४ दि ,०६-सा.आ., सेवा देण्यासाठी 

प्र.क्र.२१९/ क भ ००१- किमान गरजा | पदे चाळू ठेवणे 
= बधिरीकरण शास्त्रज्ञ वर्ग-२ ह स्य क, कार्यक्रम, पंचवार्षिक आवश्यक 


योजनातंर्गत योजना / 


परिसेविका वर्ग-३ राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) (१० 
स्थापना महारष्ट्र 
क a 
ee et 
कु”... . २. वलन कलाल ease ककत 


दि.८ मार्च २००६ 


F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 Page 2 


&G 


विवरण पत्र अ 
*“ अ.क |तात्पुरते पद ज्या पदांची पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयाद्ववारे |ज्या दिनांका लेखा शिर्ष पदे पुढे चालू ठेवणे 
संख्या पद पुढे चालू ठेवण्यात पासुन पदे पुढे बाबत समर्थन. 
चालू ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक 


मागणी क्रं.आर-१  ।अपघात झालेल्या 
२२१० वै.से.व सा.आ. | रुग्णांना आरोग्य 


२ |१५६००-३९१००(५४००) 


अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक अपदे-२० १७/प्र.कर. 


१५६००-३९१००(५४००) 


पीएचसी-२ ००५/ |वर्ग-र ६२/आरोग्य-४ दि. /०६-सा.आ., सेवा देण्यासाठी 
प्र.क्.२१९/ ६/०२/ १८ cog किमान गरजा | पदे चालू ठेवणे 
क ग्र कार्यक्रम, पंचवार्षिक आवश्यक 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ वर्ग-२ १५६००-३९१००(५४००) 


पारित ब 


९ ३००-३४८ ०० (४२००) 


धारक योजनातंर्गत योजना / 


राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) (१०)- 
ट्रॉमा केअर युनिटची 
स्थापना महारष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


20185 F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 Page 3 


2048. 


विवरण पत्र अ 
>: अक ।तात्पुरते पद ज्या पदांची पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयाद्वारे |ज्या दिनांका पदे पुढे चाळू ठेवणे 
शासन निर्णयाद्वारे संख्या पद पुढे चालू ठेवण्यात |पासुन पदे पुढे बाबत समर्थन: 
निर्माण केले त्याचा आले तो शा.नि.क़. व |चालू ठेवावयाची 
a faa. व दि. दि. आहे तो दिनांक 


अपघात झालेल्या 
रुग्णांना आरोग्य 
सेवा देण्यासाठी 
पदे चालू ठेवणे 
आवश्यक 


मागणी क्रं.आर-१ 
२२१० वै.से.व सा.आ. 
,०६-सा.आ., 
००१- किमान गरजा 
कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना / 


a fe. 
अपदे-२०१७/प्र.क़. 
६२/आरोग्य-४ दि. 
१६/०२/१८. 


१५६००-३९१००(५४००) 


/ संकीर्ण-२००६ 
/ प्र.क्र. १६९/आ-५ 
दि. १७/३/२००७ 


वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग- 


अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक at Ee १५६००-३९ 200( KYO 
बधिरीकरण शास्त्रज्ञ वर्ग- 2 |१५६००-३९१००(५४०० 


Pa 
प 


राज्य योजनातंर्गत 
अधिपरिचारिका, वर्ग- 3 ९३००-३४८०० (¥R ° ०) कजी 
, वर्ग-३ आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 


(२२१० ४६८९) 


F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 Page 4 


AG 


2018 


विवरण पत्र अ 
पदाची वेतनश्रेणी 


£: अ.क तात्पुरते. पद ज्या 
शासन निर्णयाद्दववारे 
निर्माण केले त्याचा 
wm fram. व दि. 


पदांची 
संख्या 


ज्या दिनांका 
पासुन पदे पुढे 

चालू ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक 


ज्या शासन निर्णयाद्दवारे 
पद पुढे चालू ठेवण्यात 

आले तो शा.नि.क्र. व 

दि. 


ट्रामाः केअर सेटंर वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद 


शा.नि.कृं. 
अपदे-२० १७/प्र.क़र. 
६२/आरोग्य-४ दि. 
१६/०२/१८. 


/ संकीर्ण-२००६ 
/ प्र.क्र. १६९/आ-५ 
दि. १७/३/२००७ 


F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 


मागणी क्र.आर-१ 
२२१० वै.से.व सा.आ. 
,०६-सा.आ., 
002 किमान गरजा 
कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना / 
राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) (१०)- 
ट्रॉमा केअर युनिटची 
स्थापना महारष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


पदे पुढे चालू ठेवणे 
बाबत समर्थन. 


अपघात झालेल्या 
रुग्णांना आरोग्य 
सेवा देण्यासाठी 
पदे चालू ठेवणे 
आवश्यक 


Page 5 


"5 


2018 


विवरण पत्र अ 
पदाची वेतनश्रेणी 


AH |तात्पुरते पद ज्या पदांची 


संख्या 


ज्या शासन निर्णयाद्वारे 
पद पुढे चालू ठेवण्यात 
आले तो शा.नि.क्र. व 


शा.नि.कृं. 
अपदे-२०१७/प्र.क़. 
६ २/आरोग्य-४ दि. 
१६/०२/१८. 


१५६००-३९ १००(५४००) 


१५६००-३९ १००(५४००) 


गस्हेक्क क ४ 
झवा 
एकूण 


पीएचसी-२००५/ 
प्र.क्र. २१९/ 
आरोग्य-५ 

दि.८ मार्च ०६ 


ळय 
ered 


F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 


लेखा शिर्ष पदे पुढे चालू ठेवणे 


बाबत समर्थन. 


ATT: झालेल्या 
रुग्णांना* आरोग्य 
सेवा: देण्यासाठी 
पदे Bey Savy 
आवश्यक 


मागणी क्र.आर-१ 
२२१० वै.से.व सा.आ. 
,०६-सा.आ., 
008 किमान गरजा 
कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना: / 
राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) (१०)- 
ट्रॉमा केअर युनिटची 
स्थापना महारष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


Page 6 


Ge 


2018२ 


विवरण पत्र अ 


पदांची पदाची वेतनश्रेणी 
संख्या 
ष्‌ 


aS Eee हच ee ee 


ae |तात्पुरते पद ज्या 
शासन निर्णयाद्ववारे 
निर्माण केले त्याचा 


ज्या दिनांका लेखा शिर्ष 
पासुन पदे पुढे 
चालू ठेवावयाची 


आहे तो दिनांक 


ज्या शासन निर्णयाद्वारे 
पद पुढे चालू ठेवण्यात 
आले तो शा.नि.क्र. व 


पदे पुढे चालू ठेवणे 
बाबत समर्थन. 


अ. 


अपघात झालेल्या 
रुग्णांना आरोग्य 


मागणी क्रृ.आर-?१ 
२२१० वै.से.व सा.आ. 
,०६-सा.आ., 
००१- किमान गरजा 
कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना / 
राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) ( १०)- 
ट्रॉमा केअर युनिटची 
स्थापना महारष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


mf. 
ATS-2o १७/प्र.क़. 
६२/आरोग्य-४ दि. 
१६/०२/१८. 


पदे चालू ठेवणे 
आवश्यक 


१५६००-३९ १००(५४००) 


१५६००-३९१००(५४००) 


F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 Page 7 


सेवा. देण्यासाठी |: 


डेर 


विवरण पत्र अ 
: अ:कः |तात्पुरते पद ज्या पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयाद्वारे 
य पद पुढे चालू ठेवण्यात 
आले तो शा.नि.क्र. व 


a Ae. 
अपदे-२०१७/प्र.क़. 
६२/आरोग्य-४ दि. 
१६/०२/१९१८. 


१५६००-३९ १००(५४००) 


१५६००-३९ १००(५४००) 


९३००-३४८०० (४२००) 


2048: F:\Cont 18-19\Trauma and mobile Cont 17-18 


ज्या दिनांका लेखा शिर्ष 
पासुन पदे पुढे 

चालू ठेवावयाची 

आहे तो दिनांक 


73/9 मागणी करं.आर-१ 
२२१० वै.से.व सा.आ. 
,०६-सा.आ., 
ook किमान गरजा 
कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना! / 
राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) (१०)- 
ट्रॉमा केअर युनिटची 
स्थापना महारष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


पदे पुढे चालू ठेवणे 
बाबत समर्थन. 


अपघात झालेल्या 


रुग्णांना आरोग्य 

सेवा देण्यासाठीं 

पदे चालू ठेवणेः | 
आवश्यक 


Page 8 


विवरण पत्र अ 

रि तात्पुरते पद ज्या पदांची पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयाद्वारे |ज्या दिनांका दे पुढे चालू ठेवणे 
शासन निर्णयाद्वारे i पद पुढे चालू ठेवण्यात बाबत समर्थन. 
निर्माण केले त्याचा 
wm faa. व दि. 


ट्रामा केअर सेटंर वसमत जिल्हा हिगोंली 


मागणी क्रं.आर-१ 
२२१० वै.से.व सा.आ. 
,०६-सा.आ., 
oot किमान गरजा 
कार्यक्रम, पंचवार्षिक 


24% 00-38 १००(५४००) 


रुग्णांना आरोग्य 
सेवा देण्यासाठी 
पदे चालू ठेवणे 


/ संकीर्ण-२००६ 
/ प्र.क्र. १६९/आ-५ 


अपदे-२० १७/प्र FH. 
६२/आरोग्य-४ दि. 
१६/०२/१८. 


अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक वर्ग-२ 


ae 


बधघिरीकरण शास्त्रज्ञ वर्ग-२ 2 |१५६००-३९१००(५४००) आवश्यक 
योजनातंर्गत योजना / 
परिसेविका वर्ग-३ राज्य योजनातंर्गत 
योजना, (०१) (१०)- 
स्थापना महारष्ट्र 


आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० ४६८९) 


कड 
oF 
ee ee 


